राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत डायल- 
११२ प्रकल्प राबविण्यासाठी तसेच प्रकल्पाशी 
निगडीत आवश्‍यक बाबींवर निधी खर्च 
करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निधीतून तरतूद 
करण्याकरीता नवीन लेखाशिर्ष निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र ३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३ 
मंत्रालय, २रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


देशात पोलीस, अग्निशामक व रुग्णवाहिका या आपत्कालीन सेवा अनुक्रमे १००, १०१ व 


१०८ या वेगवेगळ्या दुरध्वनी क्रमांकावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर 


आपत्कालिन सेवांसाठी वेगवेगळे दुरध्वनी क्रमांक असल्याने नागरिकांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण 


होवून आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पोळीस/अग्निशामक/रुग्णवाहीका या आपत्कालीन सेवा विहीत 


वेळेत उपलब्ध होण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सदर आपत्कालीन 


सेवा संपुर्ण देशामध्ये एकाच टोल फ्री क्रमांकावर उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाने निदेश 


दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या सदर निदेशांच्या अनुषंगाने राज्यात डायल-११२ प्रकल्प राबविण्याचा 


निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 


राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत 


आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत डायळल-११२ प्रकल्प राबविण्यासाठी 


मंजूर केलेला निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी तसेच या प्रकल्पाशी निगडीत आवश्‍यक बाबींवर निधी 


खर्च करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या निधीतून तरतूद करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण 


करण्यास महालेखापाल, मुंबई., वित्त विभाग व नियोजन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 


त्याप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 


शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र ३६१७/प्र.क्र.११/पोळ-३ 


शासन निर्णय 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत डायल-११२ प्रकल्प राबविण्यासाठी 


मंजूर केलेला निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी तसेच या प्रकल्पाशी निगडीत आवश्‍यक बाबींवर निधी 


खर्च करण्याकरिता खालीलप्रमाणे मुख्य लेखाशिर्ष, उप लेखाशिर्ष, गौणशिर्ष व उद्दीष्टे निहाय 


नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शिर्षक लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 
मागणी क्र. मागणी क्रमांक बी-०१ Demand No.B-09 
प्रधान २०५५-पोलीस 2044-Police 
लेखाशिर्ष 
गौण शिर्ष ११ ५-पोलीस दलाचे | ११ 4-Modernisation of Police 
आधुनिकीकरण Force 
गट fry ०१-विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प | o 4-Technology Development 
Projects 
उप शिर्ष (09)(02) - महाराष्ट्र आपत्ती (०१)(०२)- Implementation of 
प्रतिसाद यंत्रणा राबविण्याकरीता | Maharashtra Emergency 
पोलीस नियंत्रण कक्षांचे | Response System for 
आधुनिकीकरण (१००% केंद्र | Modernization of Police Control 
पुरस्कृत) Rooms (100% Centrally 
Sponsored) 
भारीत/ दत्तमत | दत्तमत Voted 
संकेतांक २०५५ ए१३२ 2044 ५७१३२ 
उद्दीष्टे “५०- इतर खर्च” व “Yo- Other Expenditure” and 
“५२- यंत्रसामुग्री व Maa” ~— | “42-Machinery and Equipments” 


२. सदरहु शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-३४४०६१२/व्यय-७, 


दि.०४.१२.२०१८, महाळेखापाल, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ख.वि./चा-१/गृह 


विभाग/ यूओआर-१३५/२०१७-१८/९९३, दि.१९.०३.२०१८ व नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक 


संदर्भ क्रमांक-३०३/१४६१, दि.०८.०२.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र ३६१७/प्र.क्र.११/पोळल-३ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१२१७१०१९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


D | al e S h A p paj | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b74e2 


Saste 100000 हता 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 


८. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


र्‌, 
Go 
११ 


१३ 


$ & 


ae 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 


.प्रधान सचिव, गृह (विशेष), मंत्रालय, मुंबई. 

.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. 
SR पोलीस महासंचालक (नि. व सं), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-११ / व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
का.१४६१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अर्थसं-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


